भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
उपसंचालक संवर्गातील अधिका-यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत 
डॉ.प्रवीण विजय कथने. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः : आपना-०२२०/प्र.क्र.१५४/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: ३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक 
२९ फेब्रुवारी, २०१६ 

शासन आदेश,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.२६५/पापु- 
१५, दिनांक १० जानेवारी, २०१८ 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : प्रशासन/आस्था- 
१/श्री.कथने/वै.प/२५५/३८३/२०२० दिनांक ७ ऑक्टोंबर २०२०. 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : प्रशासन/आस्था- 
१/डॉ.कथने/वै.प/२५५/९१/२०२१ दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०२१. 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


प्रस्तावना :- 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “उपसंचाळक”या पदावर संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयान्वये दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीकरिता अधिका-यांच्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
या नियुक्त्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार या पदावर शासन सेवेत प्रथम 
नियुक्‍तीने करण्यात आलेल्या आहेत. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील 
अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना पारित 
करण्यात आल्या असून उपसंचालक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या पदावर पदस्थापना दिळेलया 
अधिका-यांनी त्यांचा २ वर्षांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने व तशी 
शिफारस संचालनालयाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ व ४ येथील पत्रान्वये Hoel असल्याने या अधिका-यांचा 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.१५४/पापु-१५ 


परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करून त्यांना नियमित “उपसंचालक”म्हणून स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता खाळील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील खालील “उपसंचालक” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासाठी आवश्‍यक असणा-या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये 
दर्शविलेल्या दिनांकापासून त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यास व त्यांच्या पुढील वेतनवाढी 
मुक्‍त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. परिविक्षाधीन उपसंचालक पदावर परिविक्षाधीन उपसंचालक पदावरील 
क्र. | उपसंचालकाचे नाव रूजू झाल्याचा कालावधी समाप्त । सेवा नियमितपणे पुढे चालू 

दिनांक केल्याचा दिनांक ठेवण्याचा दिनांक 
a डाॉ.प्रवीण विजय कथने | ११/०१/२०१८ १०/०१/२०२० ११/०१/२०२० 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना कळविण्यात येते की, उक्त उपसंचालक 
यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करावी. 

सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवी- 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०३१५४४११५७२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 
r 


Pawai 
a n e S h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
rashtra, 


Sanitation Department, 
05 


rialNum 25a2533f628572438b 


N i tt i 
serial 3 
5fb711c805de49788678b9701 SbbOcac 
a W a [ 990e3b375423, cn=Ganesh Nivrutti 
Pa 


war 
Date: 2021.03.03 16:06:12 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई 
२. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.१५४/पापु-१५ 


३. महाळेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महाळेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. महालळेखापाल,लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

७. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 

८. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्वी. 

९. डॉ.प्रवीण विजय कथने, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (संचालनालयामार्फत). 
१०. निवडनस्ती (कार्यासन, पापु-१५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


